RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ३, अंक २]] 


बुधवार , मार्च १५ , २०१७ / फाल्गुन २४, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २६.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके. 


[ खालील विधेयकाचेहिंदी ( देवनागरी लिपी ) भाषांतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावे. प्रसिद्ध केल्याचा दिनांक निर्देशित 
करण्यात यावा . ] 


पुढील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम यातील नियम ११६ ( १) च्या पहिल्या परंतुकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL NO . VIII OF 2017 . 


A BILL 


TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN 
FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED 
FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR 
ENDING ON THE THIRTY - FIRST DAY OF MARCH 2017. 


सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ८ . 


दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित 

रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व २०५ अन्वये, दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या 
कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी रकमांचे विनियोजन करण्यासाठी विनियोजन अधिनियम संमत करून 
घेण्याकरिता व उक्त रकमांच्या प्रदानास अधिकृत मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनाकरिता तरतूद करणे आवश्यक आहे ; त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 
या अधिनियमास , महाराष्ट्र ( पुरवणी ) विनियोजन अधिनियम, २०१७ असे म्हणावे . 

संक्षिप्त नाव . 


१ . 


( १ ) 


भाग पाच - ४-१ 


२ 


२ 


सन २०१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १५ , २०१७ / फाल्गुन २४, शके १९ ३८ 

२ . राज्याच्या एकत्रित निधीतून , दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी संपणाऱ्या वर्षात , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
२०१७ या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कामे व प्रयोजने यांच्या बाबतीतील कित्येक खर्च भागविण्यासाठी रकमा देतेवेळी यासोबत 
वित्तीय 

जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या म्हणजे अकरा हजार एकशे 
वर्षासाठी 

चार कोटी शहाण्णव लाख पंचवीस हजार एवढी एकूण बेरीज होणाऱ्या रकमा देता येतील व त्यांचा विनियोग करता येईल . 
राज्याच्या 
एकत्रित 
निधीतून 

रुपये 


१,११,०४,९ ६,२५,००० 

काढणे . 


३ . 


विनियोजन . 

या अधिनियमाद्वारे , राज्याच्या एकत्रित निधीतून ज्या रकमा देण्यासाठी व त्यांचा विनियोग करण्यासाठी अधिकृत 
मंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्या रकमांचा विनियोग दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी संपणाऱ्या वर्षात अनुसूचीत दर्शविलेली 
कामे व प्रयोजने यांकरिता करण्यात येईल . 


अनुसूची 
( कलमे २ व ३ पहा ) 


भागपाच-४-२ 


< अनुदानाचा 
किंवा इतर 
विनियोजनाचा 


कामे व प्रयोजने 


लेखाशीर्ष 


एकूण 


विधानसभेने 

एकत्रित निधीवर 
मत देऊन मंजूर 

भारित केलेल्या 
केलेल्या रकमांपेक्षा 

रकमांपेक्षा 
अधिक नसतील अशा रकमा 

( ४ ) 


अनुक्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


ए - महसुली लेख्यावरील खर्च 

सामान्य प्रशासन विभाग 
२०५२, सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा 
२०५ ९, सार्वजनिक बांधकामे 
२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 
२०७५ , संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 


ए-४ 


सेक्रेटरिएट व संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 


२,००० 


... 


२,००० 


एकूण- सामान्य प्रशासन विभाग 


२,००० 


.. 


२,००० 


गृह विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१५,२०१७/फाल्गुन२४,शके१९३८ 


बी -३ 


२०४१, वाहनांवरील कर 
३०५५ , मार्ग परिवहन 
३०५६, देशांतर्गत जल वाहतूक 


परिवहन प्रशासन 


१०,०२,८८,१ ९ , ००० 


... 


१०,०२,८८,१९ , ००० 


१०,०२,८८,१ ९ ,००० 


१०,०२,८८,१ ९ ,००० 


एकूण- गृह विभाग 
महसूल व वन विभाग 


सी -१ 


महसूल व जिल्हा प्रशासन 


... 


२,६२,४ ९ , ००० 


२,६२,४ ९ , ००० 


२०२९ , जमीन महसूल 
२०४५, विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क 
२०५३, जिल्हा प्रशासन 
२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 
२२१७, नगरविकास 
२२२५, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, इतर 

मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२५०, इतर सामाजिक सेवा 
२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन 
२४१५ , कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
२५५१, डोगराळ क्षेत्रे 


सी -५ 


इतर सामाजिक सेवा 


१४,२४,३८,००० 


... 


१४,२४,३८,००० 


सी -७ 


वने 


९ ,००० 


... 


९ ,००० 


एकूण-महसूल व वन विभाग 


१४,२४,४७,००० 


२,६२,४ ९ , ००० 


१६,८६, ९ ६,००० 


अनुसूची - चालू 


४ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


डी -४ 


पशुसंवर्धन 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व 

मत्सव्यवसाय विभाग 
२४०३, पशुसंवर्धन 

एकूण - कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्सव्यवसाय विभाग 


२,००० 


... 


२,००० 


२,००० 


... 


२,००० 


व्याज प्रदान व ऋण व्यवस्थापन 


१,४ ९ , ९ ७,२९ ,००० 


१,४ ९ , ९ ७,२ ९ , ००० 


जी -३ 
जी -६ 


१,००० 


१,००० 


निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ति लाभ 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


जी -७ 


३,३३,६२,००० 


३,३३,६२,००० 


वित्त विभाग 
२०४८ , ऋण कमी करणेकिंवा ऋण प्रतिबंधन यांसाठी विनियोजन 
२०४ ९ , व्याजप्रदाने 
२०७१, निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ति लाभ 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

एकूण-वित्त विभाग 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२२१६, गृहनिर्माण 
३०५४, मार्ग व पूल 
२०५ ९ , सार्वजनिक बांधकामे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 


३,३३,६३,००० 


१,४ ९ ,९ ७,२९ , ००० 


१,५३,३० ,९ २,००० 


गृहनिर्माण 


एच-३ 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१५,२०१७/फाल्गुन२४,शके१९३८ 


८६,५०,२६,००० 
१,२५,००,००,००० 


८६,५०,२६,००० 
१,२५,००,००,००० 


एच-५ 


मार्ग व पूल 


२२०३, तंत्र शिक्षण 


२२०५, कला व संस्कृती 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


एच-६ 


२,००० 


... 


२,००० 


सार्वजनिक बांधकामे प्रशासकीय व 
कार्यचालन इमारती 


२२१७, 


नगरविकास 


२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२४०३, पशुसंवर्धन 
२४०५, मत्स्यव्यवसाय 

एकूण-सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२,११,५०,२८,००० 


२,११,५०,२८,००० 


जलसंपदा विभाग 
२०४ ९ , व्याजप्रदान 


आय -१ 


व्याजप्रदाने 


... 


१७, ९ ६ ,९ ७,००० 


१७, ९ ६ ,९ ७,००० 


एकूण- जलसंपदा विभाग 


१७, ९ ६ ,९ ७,००० 


१७, ९ ६ , ९ ७,००० 


भागपाच-४-२अ 


के 


ऊर्जा 


३७, ९ ६,४७, ९ ०,००० 


... 


३७, ९ ६,४७, ९ ०,००० 


के -७ 


उद्योग 


१,००० 


... 


१,००० 


३७,९ ६,४७,९ १,००० 


... 


३७,९ ६,४७,९ १,००० 


एल -१ 


१,००० 


व्याजप्रदाने 
जिल्हा प्रशासन 


१,००० 
१,००० 


एल -२ 


१,००० 


एल -३ 


ग्रामविकास कार्यक्रम 


१,००० 


... 


१,००० 


उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग 
२८०१, वीज 
२८१० , नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
२८५२, उद्योग 
२८५३ , अलोह खनिकर्म व धातुविषयक उद्योग 

एकूण-उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग 

ग्रामविकास व जलसंधारण विकास विभाग 
२०४९, व्याजप्रदाने 
२०५३, जिल्हा प्रशासन 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२४०२, मृद व जल संधारण 
२४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
२५०१, ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 
२५०५ , ग्रामीण रोजगार 
२५१५ , इतर ग्रामविकास कार्यक्रम 
२७०२, लहान पाटबंधारे 
२८१० , नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा 
३०५४ , मार्ग व पूल 

एकूण-ग्रामविकास व जलसंधारण विकास विभाग 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
२०५३, जिल्हा प्रशासन 
२२१६, गृहनिर्माण 
२२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 

एकूण- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 
२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२४२५, सहकार 
२४३५ , इतर कृषिविषयक कार्यक्रम 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
२८५२, उद्योग 
३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१५,२०१७/फाल्गुन२४,शके१९३८ 


३,००० 


... 


३,००० 


एन-२ 


सेक्रेटरिएट व इतर सामाजिक सेवा 


५,० ९ , ७४,४ ९, ००० 


... 


५,० ९ ,७४,४ ९ ,००० 


५,० ९ , ७४,४ ९ ,००० 


५,० ९ , ७४,४ ९ , ००० 


व्ही -२ 


सहकार 


२,००० 


... 


२,००० 


एकूण- सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


२,००० 


२,००० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


एक्स -१ 


सामाजिक सुरक्षा व पोषण आहार 


१३,००० 


... 


१३,००० 


१३,००० 


... 


१३,००० 


महिला व बालविकास विभाग 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३६, पोषणआहार 

एकूण - महिला व बालविकास विभाग 

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 

एकूण -पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
२०११, संसद / राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळे 


वाय-२ 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता 


२,००० 


... 


२,००० 


२,००० 


.... 


२,००० 


झेडसी-१ संसद / राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळे 


१,००० 


... 


१,००० 


एकूण- महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


१,००० 


... 


१,००० 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१५,२०१७/फाल्गुन२४,शके१९३८ 


झेडई-१ 


अल्पसंख्याक विकास 


१,००० 


... 


२०५२ , सेक्रेटरिएट -सर्वसाधारण सेवा 
२०५३, जिल्हा प्रशासन 
२०७५ , संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 
२२०५ , कला व संस्कृती 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

एकूण - अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
एकूण-ए-महसुली लेख्यावरील खर्च 
बी - भांडवली लेख्यावरील खर्च 


१,००० 


१,००० 


१,००० 


५५,३८,१ ९ ,२३,००० 


१,७०,५६,७५,००० 


५७,०८,७५, ९ ८,००० 


महसूल व वन विभाग 


सी -१० 


आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


४४०६ , वनीकरण व वन्य जीवन यावरील भांडवली खर्च 
४४१५, कृषीविषयक संशोधन व शिक्षण यावरील भांडवली खर्च 
४७०१, मोठ्या व मध्यम पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च 
५४७५ , इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
६४०१, पीकसंवर्धनासाठी कर्जे 


२ , ९ ४,५४,११,००० 


... 


२ , ९ ४,५४,११,००० 


एकूण- महसूल व वन विभाग 


२ , ९ ४,५४,११,००० 


२, ९ ४,५४,११,००० 


डी - ९ 


आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


४,००,०२,००० 
४,००,०२,००० 


४,००,०२,००० 
४,००,०२,००० 


एच-८ 


१५,२४,० ९,००० 


... 


१५,२४,० ९ ,००० 


सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय 
व कार्यचालन इमारती यांवरील भांडवली 
खर्च. 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 

व मत्सव्यवसाय विभाग 
४४०५, मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
६४०५ , मत्स्यव्यवसायासाठी कर्जे 

एकूण- कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्सव्यवसाय विभाग 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४०५ ९ , सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
४२०२, शिक्षण , क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च 
४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 

भांडवली खर्च 
४२१७, नगरविकासावरील भांडवली खर्च 
४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 

मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 

कल्याणावरील भांडवली खर्च 
४२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 
४२५०, इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
४४०५ , मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
४२०२, शिक्षण , क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च 
४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

यांवरील भांडवली खर्च 
४२५०, इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 

एकूण- सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४८०१, वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 
६८०१, वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे 

एकूण-उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

ग्रामविकास व जलसंधारण विकास विभाग 
४४०२, मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
४५१५ , इतर ग्राम विकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च 
४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च 
५०५४ , मार्ग व पूल यांवरील भांडवली खर्च 
६२१६ , गृहनिर्माणासाठी कर्जे 

एकूण- ग्रामविकास व जलसंधारण विकास विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१५,२०१७/फाल्गुन२४,शके१९३८ 


एच - ९ 


१,००० 


... 


१,००० 


प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावरील 
भांडवली खर्च. 


१५,२४,१०,००० 


१५,२४,१०,००० 


के ११ 


वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 


... 


४ ९ , ५ ९, ७५,००,००० 
४ ९, ५ ९ , ७५,००,००० 


४ ९ , ५ ९, ७५,००,००० 
४ ९ , ५ ९, ७५,००,००० 


... 


एल-७ 


ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च 


१,००० 


... 


१,००० 


१,००० 


१,००० 


6 


८ 


अनुसूची - समाप्त 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 

रुपये 


रुपये 


रुपये 


व्ही -३ 


ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च 


६,३७,००,००० 


... 


६,३७,००,००० 


व्ही -५ 


आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


१,१६,३०,००,००० 


... 


१,१६,३०,००,००० 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
४४२५ , सहकारावरील भांडवली खर्च 
४४३५ , इतर कृषिविषयक कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च 
४८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यांवरील भांडवली खर्च 
६४२५ , सहकारासाठी कर्जे 
६८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यासाठी कर्जे 
६८६०, ग्राहकोपयोगी 

वस्तु 

उद्योगांसाठी कर्जे 
एकूण- सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

महिला व बालविकास विभाग 
४२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 
४२३६ , पोषणआहारावरील भांडवली खर्च 

एकूण- महिला व बालविकास विभाग 
एकूण- बी - भांडवली लेख्यावरील खर्च 


१,२२,६७,००,००० 


.... 


१,२२,६७,००,००० 


एक्स-३ 


सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


... 


३,००० 

३,००० 
५३ , ९ ६,२०,२७,००० 
१,० ९ ,३४,३ ९ ,५०,००० 


३,००० 

३,००० 
५३, ९ ६,२०,२७,००० 
१,११,०४, ९ ६,२५,००० 


एकूण बेरीज 


१,७०,५६,७५,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१५,२०१७/फाल्गुन२४,शके१९३८ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १५, २०१७/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ३८ 

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व अनुच्छेद २०५ यानुसार २०१६-१७ या वर्षाच्या संबंधात विवक्षित कामे 
व प्रयोजने यांवरील पूरक खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक रकमांचे, राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याकरिता 
तरतूद 

करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे . 
रकमा पुढे दर्शविण्यात आल्या आहेत : 


रुपये 


( क ) महसुली खर्च 


५७,०८,७५ , ९ ८,००० 


( ख ) भांडवली खर्च 


५३, ९ ६,२०,२७,००० 


एकूण . 


१,११,०४ , ९ ६,२५,००० 


मुंबई, 
दिनांक : १५ मार्च २०१७. 


सुधीर मुनगंटीवार, 

वित्त मंत्री . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


